भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक अ , चार – अ , चार - ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ८ , अंक ४० ] गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६-१२ , २०२२ / आश्विन १४ - २० , शके १ ९ ४४ 

[ पृष्ठे ६ , किंमत : रुपये १०.०० 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . , केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


सत्यमेव जयते 


अ . - एक -१ ( १७०५ ) . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०१३ . 


Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 . 


अनुक्रमणिका 

पृष्ठे 

नाही . 


१-६ 


भाग एक अ . – ( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा 
नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 

नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


पृष्ठे 

नाही . 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्र.अ. - भू.सं.अ.का. - कावि - ७७६-२०२२ . – 

ज्याअर्थी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन विभाग 
क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४ - प्र.क्र .७७ - अ -२ , दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) 

( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ६-१२ , २०२२ / आश्विन १४ - २० , शके १ ९ ४४ 

याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


२ 


66 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा केला आहे ) आवश्यक आहे . अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

66 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) ; 


त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे , अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांना 
पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 


१ 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १-४७-२०२१-२०२२ , गाव बोरगाव मोहना , तालुका चांदूर बाजार , जि . अमरावती 

अनुक्रमांक 

भूमापन किंवा 

अंदाजित क्षेत्र 

गट क्रमांक 

( १ ) 

( २ ) 


- 


६६/१ पैकी 


एकूण 


( ३ ) 


हे . 

० ३० 


आर 


० ३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ६-१२ , २०२२ / आश्विन १४-२० , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : - बोर्डी नाला मध्यम प्रकल्प , ता . चांदूर बाजार , जि . अमरावती . 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : - बोर्डी नाला प्रकल्पाअंतर्गत मौजे बोरगाव मोहना धरणाचे बुडीत क्षेत्राचे कामाकरीता . 
समाजाला मिळणारे लाभ : - ४१२६.०० हेक्टर शेतजमीन सिंचनाखाली येणार आहे . 


अनुसूची- तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

प्रकल्पाचे सामाजिक परिणामाचे निर्धारण SIA किंवा EIA पर्यावरणीय परिणामाचे निर्धारण झाले आहे . पर्यावरण मान्यता प्राप्त 
दिनांक २५-०१-२०१९ . 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम 

( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


अमरावती : 

दिनांक ० ९ सप्टेंबर २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०१४ . 


टीप : –उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे , अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 
निरंक 

निरंक 


३ 


अधिसूचना 


पवनीत कौर , 
जिल्हाधिकारी , अमरावती . 


उपसंचालक , भूमी अभिलेख यांजकडून 

वाचा : - ( १ ) नगर भूमापन नियम पुस्तीका . 

( २ ) महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र . - आस्थापना १० ९ ३ - प्र.क्र .१ ९ - ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ . 

( ३ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक - एस . व्ही . सि . आर . ४३२३ 
स - ४-१९९ ४ , पुणे दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 

( ४ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक- गावठाण- परिपत्रक - का.वि . 
६०७ - प्र.क्र . ०१-२०२२ , पुणे दिनांक १० जानेवारी २०२२ . 

. 

( ५ ) जिल्हा अधीक्षक , भूमी अभिलेख , अमरावती यांचेकडील पत्र क्रमांक - गावठाण - परि प्रस्ताव - मौजा मांजरखेड - २०२१ , अमरावती 
दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२१ . 


क्रमांक न.भु. गावठाण - मांजरखेड- अधिसूचना - परि.प्र.नों.क्र.०३-८७५५-२०२२ 

महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र . - आस्थापना १० ९३- प्र.क्र .१ ९ - ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ चे शासन निर्णयानुसार 
भूमी अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्या अनुषंगाने मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख , 
( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस . व्ही.सि. आर . ४३२३ - स - ४-१९९ ४ , पुणे दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये अमरावती 
विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . वाचा क्रमांक ( ४ ) अन्वये पारंपारिक 
पद्धतीने नगर भूमापन झालेली गावे परिरक्षणास घेण्याचे अधिसूचना मंजूर करण्याचे प्राधिकार उपसंचालक , भूमी अभिलेख , ( प्रादेशिक प्रमुख ) यांना 
प्रदान करण्यात आलेले आहेत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ६-१२ , २०२२ / आश्विन १४-२० , शके १ ९ ४४ 

त्याअनुषंगाने जिल्हा अधीक्षक , भूमी अभिलेख , अमरावती यांचेकडील वाचा क्रमांक ( ५ ) चे प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक , भूमी अभिलेख , चांदूर यांचे 
अधिनस्त निमतानदार क्र . २ मध्ये मौजा मांजरखेड , ता . चांदूर रेल्वे , जि . अमरावती हे गाव नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करण्यात 
येऊन परिरक्षणास घेणेस वाचा क्रमांक ( ४ ) अन्वये प्राप्त प्राधिकारान्वये याद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे . 

परिशिष्ट 


४ 


अ.क्र . जिल्हा 


( १ ) 

१ 


२ 

3 


४ 


या कार्यालयाकडील क्र . न.भू.- गावठाण - अधिसूचना - अमरावती - परि.प्र . नों.क्र . ०५-२०२२ अमरावती , दिनांक ०५-०४-२०२२ 

मौजा मांजरखेड , निमतानदार क्र . २ , ता . चांदुर रेल्वे , जि . अमरावती कडील मिळकतीचा तपशील 

तालुका कार्यालयाचे नाव सजाचे नाव पुनर्रचनेपूर्वीची स्थिती परिरक्षणास नव्याने सजाचे नाव पुनर्रचने नंतरची स्थिती 


५ 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


अमरावती मांजरखेड उप अधीक्षक , निमतानदार 

भुमि अभिलेख , 
चांदुर रेल्वे 


एकूण बेरीज 


गांवे मिळकती 

( ६ ) 

( ७ ) 

मालखेड 

९ ३४ 

पळसखेड 

७४२ 

९ ५१ 


आमला 

विश्वेश्वर 


राजुरा 

कारला 


७६३ 

७३६ 


एकूण ५ गावे ४१२६ 

सदर अधिसूचनेची अमलबजावणी दिनांक २० सप्टेंबर २०२२ पासून होणेची आहे . 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . १०१५ . 

J 


गांवे मिळकती 

( ८ ) 

( ९ ) 

मांजरखेड 

६७१ 


१ गाव 


६७१ 


( १० ) 


गांवे 

( ११ ) 

मालखेड 

पळसखेड 


निमतानदार आमला 

विश्वेश्वर 


राजुरा 

कारला 

मांजरखेड 


मिळकती 

( १२ ) 

९ ३४ 

७४२ 

९ ५१ 


७६३ 

७३६ 

६७१ 


एकूण ६ गावे ४७ ९ ७ 


वाचा : - ( १ ) नगर भूमापन नियम पुस्तीका . 

( २ ) महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र . - आस्थापना १० ९३- प्र.क्र .१ ९ - ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ . 

( ३ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक- एस . व्ही . सि . आर . ४३२३ 
स - ४-१९९ ४ , पुणे दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 


( ४ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक - गावठाण - परिपत्रक का.वि. 
६०७ - प्र.क्र . ०१-२०२२ , पुणे दिनांक १० जानेवारी २०२२ . 


( ५ ) जिल्हा अधीक्षक , भूमी अभिलेख , अमरावती यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक - गावठाण - परि प्रस्ताव - मौजा रामतिर्थ -२०२१ , अमरावती 
दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२१ . 


अधिसूचना 

क्रमांक न.भु. गांवठाण - मौ . रामतीर्थ- अधिसूचना - परि.प्र . नों.क्र.०३-८७६५-२०२२ – 

महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र . - आस्थापना १० ९ ३ - प्र.क्र .१ ९ - ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ चे शासन निर्णयनुसार 
भूमी अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्या अनुषंगाने मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख , 
( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस . व्ही . सि . आर . ४३२३ - स - ४-१९९ ४ , पुणे दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये अमरावती 
विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . वाचा क्रमांक ( ४ ) अन्वये पारंपारिक 
पद्धतीने नगर भूमापन झालेली गावे परिरक्षणास घेण्याचे अधिसूचना मंजूर करण्याचे प्राधिकार उपसंचालक , भूमी अभिलेख , ( प्रादेशिक प्रमुख ) यांना 
प्रदान करण्यात आलेले आहेत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ६-१२ , २०२२ / आश्विन १४-२० , शके १ ९ ४४ 

त्याअनुषंगाने जिल्हा अधीक्षक , भूमी अभिलेख , अमरावती यांचेकडील वाचा क्रमांक ( ५ ) चे प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक , भूमी अभिलेख , दर्यापूर 
यांचे अधिनस्त निमतानदार क्र . २ मध्ये मौजा रामतीर्थ , ता . दर्यापूर , जि . अमरावती हे गाव नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करण्यात 
येऊन परिरक्षणास घेणेस वाचा क्रमांक ( ४ ) अन्वये प्राप्त प्राधिकारान्वये याद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे . 

परिशिष्ट 


अ.क्र . जिल्हा 


( १ ) 

१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


या कार्यालयाकडील क्र . न.भू.- गावठाण - अधिसूचना - अमरावती- परि.प्र . नों.क्र . ०४-२०२२ अमरावती , दिनांक ०५-०४-२०२२ 

मौजा रामतीर्थ , निमतानदार क्र . २ , ता . दर्यापूर , जि . अमरावती कडील मिळकतीचा तपशिल 

तालुका कार्यालयाचे नाव सजाचे नाव 


९ 


( २ ) 


( ३ ) 


अमरावती दर्यापूर 


( ४ ) 


( ५ ) 


एकूण बेरीज 


उप अधीक्षक , 

भुमि अभिलेख , 
क्र . २ 

दर्यापूर 


निमतानदार 


पुनर्रचनेपूर्वीची स्थिती परिरक्षणास नव्याने सजाचे नाव पुनर्रचने नंतरची स्थिती 


गांवे मिळकती गांवे मिळकती 

( ६ ) 

( ७ ) 

( ८ ) 

( ९ ) 

थिलोरी 

६५५ रामतीर्थ 

७१३ 

नांदेड बु . 

६६५ 

शिंगणापूर 

५३६ 

चंडिकापूर 

६३८ 

येवदा १८६२ 

वडनेरगंगाई १०३३ 

५६४ 

८७ ९ 


वरुड बु . 

पिंपळोद 


एकूण ८ गावे ६८३२ 


सदर अधिसूचनेची अमलबजावणी दिनांक २० सप्टेंबर २०२२ पासून होणेची आहे . 


१ गाव ७१३ 


गांवे मिळकती 

( ११ ) 

( १२ ) 

थिलोरी 

६५५ 

नांदेड बु . 

६६५ 

निमतानदार शिंगणापूर ५३६ 

क्र . २ चंडिकापूर ६३८ 


( १० ) 


येवदा १८६२ 

वडनेरगंगाई १०३३ 

वरुड बु . 

५६४ 

पिंपळोद ८७ ९ 

रामतीर्थ ७१३ 


एकूण ९ गावे ७५४५ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०१६ . 

वाचा : - ( १ ) नगर भूमापन नियम पुस्तीका . 

( २ ) महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र . - आस्थापना १० ९ ३ - प्र.क्र .१ ९ - ल- १ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ . 

( ३ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक- एस . व्ही . सि . आर . ४३२३ 
स - ४-१९९ ४ , पुणे दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 


( ४ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक- गावठाण- परिपत्रक का.वि. 
६०७ - प्र . क्र . ०१-२०२२ पुणे दिनांक १० जानेवारी २०२२ . 


( ५ ) जिल्हा अधीक्षक , भूमी अभिलेख , अमरावती यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक - गावठाण - परि . प्रस्ताव - मौजा वेणीगणेशपुर - अमरावती 
का.वि.९३५-२०२१ - अमरावती- दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२१ . 

अधिसूचना 


क्रमांक न.भु. - गांवठाण - मौ.वेणीगणेशपुर - अधिसूचना - परि.प्र.नो.क्र.०३-८७७५–२०२२ . 

महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र . - आस्थापना १० ९३- प्र.क्र .१ ९ - ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ चे शासन निर्णयनुसार 

भूमी अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्या अनुषंगाने मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख , 
अ . - एक -२ ( १७०५ ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ६-१२ , २०२२ / आश्विन १४-२० , शके १ ९ ४४ 

( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस . व्ही . सि . आर . ४३२३ - स - ४-१९९ ४ , पुणे दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये अमरावती 
विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . वाचा क्रमांक ( ४ ) अन्वये पारंपारिक 
पद्धतीने नगर भूमापन झालेली गावे परिरक्षणास घेण्याचे अधिसूचना मंजूर करण्याचे प्राधिकार उपसंचालक , भूमी अभिलेख ( प्रादेशिक प्रमुख ) यांना प्रदान 
करण्यात आलेले आहेत . 


६ 


त्याअनुषंगाने जिल्हा अधीक्षक , भूमी अभिलेख , अमरावती यांचेकडील वाचा क्रमांक ( ५ ) चे प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक , भूमी अभिलेख , नांदगांव 
खंडेश्वर यांचे अधिनस्त परिरक्षण भूमापक मौजा वेणीगणेशपुर , ता . नांदगांव खंडेश्वर , जि . अमरावती हे गाव नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात 
बदल करण्यात येऊन परिरक्षणास घेणेस वाचा क्रमांक ( ४ ) अन्वये प्राप्त प्राधिकारान्वये याद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे . 

परिशिष्ट 


अ.क्र . 


( १ ) 

१ 


२ 


3 


४ 


६ 


या कार्यालयाकडील क्र . न.भू.- गावठाण - अधिसूचना - अमरावती- परि.प्र.नों.क्र . ०३-२०२२ अमरावती , दिनांक ०५-०४-२०२२ 

मौजा वेणीगणेशपुर , निमतानदार क्र . २ , ता . नांदगांव खंडेश्वर , जि . अमरावती कडील मिळकतीचा तपशील 
तालुका कार्यालयाचे नाव सजाचे नाव पुनर्रचनेपूर्वीची स्थिती 


जिल्हा 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


अमरावती नांदगांव ख . उप अधीक्षक निमतानदार 

भुमि अभिलेख , 
नांदगांव ख . 


अमरावती : 

दिनांक २० सप्टेंबर २०२२ . 


एकूण 


( ५ ) 


बेरीज 


क्र . २ 


गांवे मिळकती 

गांवे मिळकती 

( ६ ) 

( ७ ) 

( ८ ) ( ९ ) 
१२८ ९ वेणीगणेशपुर ६३५ 


नांदगांव 

खंडेश्वर 


५ ९ ७ 

६२० 


पापड 

वाढोणा 

रामनाथ 

लोणी टाकळी ५ ९ ० 

माहुली चोर 

५८२ 

मंगरुळ 

६१६ 

चव्हाळा 


एकूण ६ गावे ४२ ९ ४ 


सदर अधिसूचनेची अमलबजावणी दिनांक २० सप्टेंबर २०२२ पासून होणेची आहे . 


परिरक्षणास नव्याने सजाचे नाव पुनर्रचने नंतरची स्थिती 


१ गाव 


६३५ 


( १० ) 


गांवे मिळकती 

( ११ ) 

( १२ ) 

१२८ ९ 


क्र . २ 


नांदगांव 

खंडेश्वर 


पापड 

वाढोणा 

रामनाथ 


निमतानदार लोणी टाकळी ५ ९ ० 

माहुली चोर ५८२ 

मंगरुळ 

६१६ 

चव्हाळा 

वेणीगणेशपुर ६३५ 


५ ९ ७ 

६२० 


एकूण ७ गावे ४ ९ २ ९ 


विलास शिरोळकर , 
उपसंचालक , भूमि अभिलेख , 
अमरावती प्रदेश , अमरावती . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOKDEPOT , CIVILLINES , NAGPUR - 440001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


